सोलापूर 


जिल्ह्यातील माळशिरस 


तालुक्यातील खालील इतर जिल्हा मार्ग 
व ग्रामीण मार्ग ररस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.३०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक- २१ फेब्रुवारी, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 


जा.क्र. का-२/रेशा/०८/९७९/सन २०२३, दि.०९/०२/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 


सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्‍यातील खालील इतर जिल्हा मार्ग ग्रामीण मार्ग व रस्ते 


प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून SUA करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 


परिषद, सोलापूर यांनी सदर रस्ते Sula करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 


परिषद, सोलापूर यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 


परिषद, सोलापूर यांचा ठराव विचारात घेऊन सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील 


खालील रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जन्नित दर्जोन्नती 
रस्त्याचा व करावयाची | नंतरचा क्रमांक 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी 
(कि.मी. 

कोथळे कारुंडे गुरसाळे दहिगांव | इतर जिल्हा ।(०/०० ते ४/६२५ ।४.६२५ प्रमुख जिल्हा 

fxd  पळसमंडळ  मोटेवाडी | मार्ग-७५ ।४.६२५कि.मी. कि.मी. मार्ग-क्र.९४ मध्ये 

कदमवाडी मारकडवाडी सस्ता. इजिमा -७५ ची लांबी 

(अस्तित्वातील प्रजिमा क्र. ९४ मध्ये समाविष्ट केल्यास 

लांबी समाविष्ट करण्याबाबत) णित्त Sea 
लांबी = प्रजिमा-९४ 
ची मुळ लांबी ३७.०० 
“समाविष्ट लांबी 
४.६२५४१.६२५ 


इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.३०/नियोजन-२ 


२. | शिंगोणी काळमवाडी कुसमोड | इतर जिल्हा | (०/०० ते २६/०० | २६.०० प्रमुख जिल्हा 
मळोली शोंडेचिंच धानोरे तोंडले | मार्ग -१०५ २६.०० कि.मी. ।कि.मी. मार्ग-२१३ 
बोंडले ते दसुर रस्ता. 

३. | पिरळे नातेपुते फडतरी ते गुप्तलिंग| ग्रामीण (0/00 ते १/५००) | १.५०० प्रमुख जिल्हा 
(फडतरी) रस्ता. (अस्तित्वातील | मार्ग-<६२८  ।१.५००कि.मी. कि.मी. मार्ग-क्र.१९३ मध्ये 
प्रजिमा क्र. १९३ मध्ये लांबी ग्रामा २८ची 
समाविष्ट करण्याबाबत) लांबी समाविष्ट 

केल्यास प्रजिमा- 
१९३ ची एकूण 
लांबी = प्रजिमा- 
१९३ ची मुळ लांबी 
१६.०० समाविष्ट 
लांबी 
9.400=99.400 
इतकी होईल. 

४. ।मांडवे कन्हेरे मांडको जळभावी । इतर जिल्हा | (०/०० ते १४/५००) | १४.५०० प्रमुख जिल्हा 
रा.मा.१४४ ला मिळणारा रस्ता. मार्ग-७१ १४.५०० कि.मी. ।कि.मी. मार्ग-२१४ 

५. | गिरवी भांबुर्ड ते पुरंदावडे रस्ता. इतर जिल्हा । (0/00 ते १२/०० । १४.५०० प्रमुख जिल्हा 

मार्ग-७४ ।१२.००कि.मी. कि.मी. मार्ग-२१५ 
ग्रामीण (०/०० ते २/५००) 
मार्ग-८३ २.५०० कि.मी. 

६. | माळशिरस कोडबावी ते निरनिमगांव | इतर जिल्हा | (०/०० ते ८/००  । ११.०० प्रमुख जिल्हा 

जिल्हा हद्द रस्ता. मार्ग -७३ ८.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-२१६ 
ग्रामीण (०/०० ते ३/००) 
मार्ग-११० । 3.00 कि.मी. 

७. ।गारगाड चांदापुरी कुसमोड मळोली | इतर जिल्हा = | (0/00 ते 92/00) | १२.०० प्रमुख जिल्हा 
रस्ता. मार्ग -७० १२.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-२१७ 

८.  । प्र.रा.मा.-१५ ते येळीव ते मेडद उंबरे | ग्रामीण (०/०० ते ६/००) | ११.०० प्रमुख जिल्हा 
द. रस्ता. मार्ग -८४ ६.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-२१८ 

ग्रामीण (०/०० ते ५/००) 
मार्ग -८० ५.०० कि.मी. 

९. | गोरेवाडी ते मांडको प्र.११६ ते| इतर जिल्हा | (०/०० ते ४/५०० | 99.400 प्रमुख जिल्हा 
दुकानदार वस्ती ते जिल्हा हद्द । मार्ग-७२ ।४.५००कि.मी. कि.मी. मार्ग-२१९ 
रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते ७/००) 

APT -220 । ७.०० कि.मी. 
एकूण १०६.६२५ 
कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.३०/नियोजन-२ 


परिणामी, उपरोक्त रस्ते दर्जोन्नत झाल्यास रस्ते विकास योजना 2009-2029 मधील 


सोलापूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०६.६२५ 
कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४३३०.७७०-- १०६.६२५) म्हणजेच ४५४०.९७० कि.मी. 
इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८१.६२५ कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (२०६४.५१०-८१.६२५) म्हणजेच १९८४.५१० कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २५.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६८२०.६३०-२५.००) 
म्हणजेच ६६९०.४३० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२२२१२१६५२६८१८ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) 
२) 


१०) 


विभागीय आयुक्त, पुणे. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सोलापूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २, सोलापूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


